राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.३२१/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दि.(७.०९.२०१६ च्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Fara) संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण बदलीने नियुक्‍तीचे ठिकाण 
हि श्री. विशाल वसंत नेहूळ  । उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धारणी 
अधिकारी, पांढरकवडा उपविभाग, जि. अमरावती ग्रामीण 
उपविभाग, जि. यवतमाळ 
(बदली आदेशाधीन) 
२ _ श्री. दिपक भिकोबा हुंबरे | उपविभागीय पोलीस अपर उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
अधिकारी, वाई उपविभाग, विभाग, पुणे 
जि. सातारा 
३ श्री. चंद्रकांत आनंदा उपविभागीय पोलीस पोलीस उप अधीक्षक, नियंत्रण कक्ष, 
सांगळे अधिकारी, पवनी उपविभाग, | गडचिरोली 
जि. भंडारा 
४ । श्री. सेवानंद विश्वनाथजी =| उपविभागीय पोलीस पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
तामगाडगे अधिकारी, मूल उपविभाग, यवतमाळ 
जि. चंद्रपूर 
(बदली आदेझाधीन) 
५ | att. अनिल प्रभाकर उपविभागीय पोलीस पोलीस उप अधीक्षक, एम. आय. ए., पुणे. 
महाबोले अधिकारी, औसा उपविभाग, 
जि. लातूर (नियुक्तीच्या 
प्रतिक्षेत) 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.३२१/पोल-१(ओ) 


६ । श्री. शालिग्राम जनार्दन उपविभागीय पोलीस सहायक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर 
पाटील अधिकारी, कर्जत उपविभाग, 
जि. रायगड (नियुक्तीच्या 
प्रतिक्षेत) 
७ श्री. रमेश मोना गावित उपविभागीय पोलीस सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
अधिकारी, पाचोरा उपविभाग, 
जि. जळगांव (नियुक्तीच्या 
प्रतिक्षेत) 
८ | श्री. भास्कर प्रभाकरराव । उपविभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
थोरात अधिकारी, करमाळा विभाग, पुणे 
उपविभाग, जि. सोलापूर 
ग्रामीण 
(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) 
९ श्री. अभिजित सुरेश उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शेवगांव 
शिवथरे अधिकारी, अंजनगांव उपविभाग, जि. अहमदनगर 
उपविभाग, जि. अमरावती 
ग्रामीण 
(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) 
nae o _ | श्री. अनिल वसंत सारदळ | अपर उप आयुक्त, राज्य उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गुप्तवार्ता विभाग अलीबाग उपविभाग, जि. रायगड 
प १ | श्री. पियुष विलास जगताप | सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
औरंगाबाद शहर यवतमाळ उपविभाग, जि. यवतमाळ 
(बदली आदेशाधीन) 
१२ श्री. अशोक तानाजी सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, देगलूर 
विरकर अमरावती शहर उपविभाग, जि. नांदेड 
(बदली आदेशाधीन) 
१३ | डॉ. दिपाली प्रमोद काळे । अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सांगली 
(कांबळे) अन्वेषण विभाग, शहर उपविभाग, जि. सांगली. 
(कोल्हापूर घटक) पुणे. 
१४ | atl. सुरेश घाडगे पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जव्हार 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, उपविभाग, जि. पालघर 
जि. नाशिक ग्रामीण 
(बदली आदेझाधीन) 
१५ | att. निलेश पांडे उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, दारव्हा 
अधिकारी, उपविभाग, जि. यवतमाळ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.३२१/पोल-१(अ) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन 
संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


8. सदर शासन आदेडशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०९१७१७३४५९४०२९ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 
Gaikwad 


Ka | la S A rj U Nn DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


शं postalCode=400032, 
G a | kwa d st=Maharashtra, cn=Kailas Arjun 
Gaikwad 
Date: 2016.09.17 17:36:08 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


: महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
« मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

: मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

* प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
* प्रधान सचिव (faery) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

« अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, 

« अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

«७ सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

७ संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

* सर्व पोलीस आयुक्त, 

«७ सर्व पोलीस अधीक्षक 

- =. afters a लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.३२१/पोल-१(अओ) 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

* सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

: सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
: निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


